नोकरी करणाऱ्या महिलांना वसतीगृह या 
सुधारीत योजनेसाठी नवीन लेखाशिर्षास 
(केंद्र व राज्य शासन) मान्यता प्रदान 
करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
महिला व बाल विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : संकीर्ण २०२१/प्र.क्र.१५४/का-२ 
नवीन प्रशासकीय इमारत, ३ रा मजला, 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : २६ एप्रिल, २०२२. 


वाचा :- शासन निर्णय क्रमांक २०२०/प्रक्र.९०/का-२, दिनांक २३ ऑगस्ट,२०२१. 


प्रस्तावना :- 

नोकरी करणा-या एकल महिला, अविवाहीत, विधवा, घटस्फोटित, विभक्त, पती बाहेरगावी 
असलेल्या महिलांना नोकरीच्या ठिकाणी सुरक्षित आणि सोयीस्कर पध्दतीने निवासाच्या व्यवस्थेकरीता 
“नोकरी करणा-या महिलांसाठी वसतीगृह” ही योजना कार्यान्वित आहे. केंद्र शासनाच्या दि. २२.११.२०१७ 
रोजीच्या निर्णयातील मार्गदर्शक सुचनांनुसार सद्यस्थितीत अस्तित्वात असलेल्या योजनेमध्ये अंशत: बदल 
करुन नोकरी करणा-या महिलांसाठी वसतीगृह इमारत भाडेतत्वावर उपलब्ध करुन घेवून सुधारीत योजना 
केंद्र : राज्य : स्वयंसेवी संस्था यामध्ये ६०:१५:२५ प्रमाणात राबविण्यास दि.११.०८.२०२१ रोजीच्या मा.मंत्रिमंडळ 
निर्णयानुसार महिला व बाल विकास विभाग शासन निर्णय दि.२३.०८.२०२१ अन्वये मान्यता देण्यात आली आहे. 
सदर योजनेसाठी नवीन लेखाशीर्ष उघडण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 

महालेखापाल, कार्यालय, मुंबई, वित्त विभाग व नियोजन विभागाने दिलेल्या मान्यतेनुसार “नोकरी 
करणाऱ्या महिलांना वसतीगृह या सुधारीत योजनेसाठी” केंद्र हिस्सा (६०%) आणि राज्य हिस्सा (१५%) यासाठी 
अर्थसंकल्पीय तरतूद करण्यासाठी खालीलप्रमाणे नवीन लेखाशिर्ष उघडण्यास शासन मान्यता देण्यात येत 
आहे. 


केंद्र हिस्सा ((०%) 
मागणी क्रमांक | : | एक्स - १ Kel 
प्रधान i 2234 - सामाजिक सुरक्षा व कल्याण 2235 -Social Security & Welfare 
लेखाशीर्ष 
उप प्रधान i‘ ०२, समाज कल्याण 02, Social Welfare 
लेखाशीर्ष 
गौण शीर्ष | : | १०३, महिला कल्याण 103, Women Welfare 
गट शौष॑ A (30), नोकरी करणाऱ्या महिलांसाठी वसतीगृह | (30), Scheme for Working Women 
योजना Hostel 
उपगट BIS (30) (9), नोकरी करणाऱ्या महिलांसाठी (30) (1), Grants to NGOs under the 
वसतीगृह योजनेंतर्गत स्वयंसेवी संस्थांना Scheme for Working Women Hostel 
अनुदान केंद्र हिस्सा ६०% ५सी५ (Central Share 60%, (2235 C 537)) 
अनुदान ( RAT ६०%, (२२३५ सा ५२७) 31, Assistant Grant (Non-Salary) 
३१, सहाय्यक अनुदाने (वेतनेतर) 


झासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण २०२१/प्र.क्र.१५४/का-२ 


राज्य हिस्सा (१५%) 
मागणी क्रमांक |: | एक्स-१ X-1 
प्रधान i 2234 - सामाजिक सुरक्षा व कल्याण 2235 -Social Security & Welfare 
लेखाशीर्ष 
उप प्रधान i 02, समाज कल्याण 02, Social Welfare 
लेखाशीर्ष 
गौण शीर्ष |: | १०३, महिला कल्याण 103, Women Welfare 
गट शौष॑ i (30), नोकरी करणाऱ्या महिलांसाठी वसतीगृह | (30), Scheme for Working Women 
योजना Hostel 
उपगट Be (30) (2), नोकरी करणाऱ्या महिलांसाठी 80) (2), Grants to NGOs under 
वसतीगृह योजनेंतर्गत स्वयंसेवी संस्थांना Scheme for Working Women Hostel 
अनुदान (राज्य हिस्सा १५% ५सी५ (State Share 15%, (2235 C 546)) 
अनुदान (राज्य [हस्सा १५%, (२२२५ स ५४७) ।31, Assistant Grant (Non-Salary) 
३१, सहाय्यक अनुदाने (वेतनेतर) 


सदर झासन निर्णय प्रधान महाळेखाकार (लेखा व हकदारी), मुंबई कार्यालयाने संदर्भ क्र.७९/२०२१- 
२२/४४३, दि.०९/११/२०२१ अन्वये दिलेल्या मान्यतेनुसार तसेच नियोजन विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ 
क्र.२२६/का-१४११, दि.०९.१२.२०२१ व वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र.२२३/व्यय-६, 
दि.२३/०९/२०२१ अन्वये प्राप्त सहमतीनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 

सदर शासन Foe डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून महाराष्ट्र शासनाच्या 
Www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करून देण्यात आळा आहे. सदर AA 
निर्णायकरीता संकेतांक क्रमांक २०२२०४२६१२०४२३८५३० असा आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by JAHANGIR KYAMUDDIN 


KHAN 
Date: 2022.04.26 12:05:56 +05'30' 
(जहांगीर खान) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 


१. मा. राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, मुंबई 

२. मा. मुख्यमंत्र्यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

३. मा. मंत्री / मा. राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, महिला व बाल विकास, मंत्रालय, मुंबई. 
४. मा. मंत्री (वित्त व नियोजन) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

५. मा. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई 

६. अपर मुख्य सचिव (नियोजन विभाग), मंत्रालय, मुंबई 

७. अपर मुख्य सचिव (वित्त विभाग), मंत्रालय, मुंबई 

८. महालेखापाल, लेखा व अनुज्ञेयता, महाराष्ट्र - १, मुंबई 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण २०२१/प्र.क्र.१५४/का-२ 


९. महालेखापाल, लेखा परिक्षा, महाराष्ट्र - १, मुंबई 

१०. महालेखापाल, लेखा व अनुज्ञेयता, महाराष्ट्र - २, नागपूर 

११. महालेखापाल, लेखा परिक्षा, महाराष्ट्र - 2, नागपूर 

१२. आयुक्त, एकात्मिका बाल विकास सेवा योजना, महाराष्ट्र राज्य, नवी मुंबई 

१३. आयुक्त, महिला व बाल विकास, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

१४. संचाळक, लेखा व कोषागारे संचालनालय, मुंबई 

१५. संचालक, माहिती व तंत्रज्ञान संचालनालय, मुंबई 

१६. सर्व विभागीय आयुक्‍त 

१७. सर्व जिल्हाधिकारी 

१८. सर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, ( आयुक्‍ताळय, महिला व बाल विकास, महाराष्ट्र 
राज्य, पुणे मार्फत) 

१९. सर्व विभागीय उपायुक्‍त, महिला व बाल विकास विभाग ( आयुक्तालय, महिला व बाल विकास, 
महाराष्ट्र राज्य, पुणे मार्फत) 

२०.सर्व महिला व बाल विकास अधिकारी, जिल्हा परिषद ( आयुक्तालय, महिला व बाल विकास, 
महाराष्ट्र राज्य, पुणे मार्फत) 

२१. सर्व बाल विकास प्रकल्प अधिकारी (ग्रामीण/आदिवासी/नागरी) (आयुक्तालय, महिला व बाल 
विकास, महाराष्ट्र राज्य, पुणे मार्फत) 

22. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

२३.सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी 

२४. निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई 

२५. वित्त विभाग (व्यय-६/अर्थसंकल्प-७) मंत्रालय, मुंबई 

२६. नियोजन विभाग (का-१४७२) मंत्रालय, मुंबई 

२७. सह सचिव/उप सचिव, महिला व बाल विकास, मंत्रालय, मुंबई 

२८.महिळा व बाल विकास विभाग (सर्व कार्यासन), नवीन प्रशासन भवन, मंत्रालय, मुंबई 

२९. निवड नस्ती (का-२), महिला व बाल विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


